बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा व मलकापूर 
तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्ते व 
ग्रामीण मार्ग रस्ते, राज्यमार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.६६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०४ ऑक्टोबर, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
जा. क्र.का-२(२)/रस्ते दजोन्नती-बुलडाणा/२०२२/१८२१, दि. २७/०४/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन 

पत्रान्वये बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा व मलकापूर तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्ते व ग्रामीण 
मार्ग रस्ते, राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 
सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ तसेच रस्त्याचा एकुण होणारा वापर विचारात घेता सदर 

रस्ते राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव विचारात 
घेऊन बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुर व मलकापूर तालुक्‍यातील खालील रस्ता राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत 


करण्यात येत आहे. 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ रस्त्यांचा | साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
क्रमांक व करावयाची नंतरचा 
लांबी एकूण क्रमांक/ 
लांबी नामाभिधान 
पिप्री अढाव पोटा तरवाडी कंडारी| इतर जिल्हा मार्ग- | ०/०० ते १५/०० २५.५०० राज्यमार्ग - 
बु. फुली टाकरखेडा डोलखेड ४७ १५.०० कि.मी. कि.मी. ४३८ 
निमखेड पिंपळखुटा खु. रस्ता. ग्रामीण मार्ग-३८ 0/00 माका 
२.५०० कि.मी. 
इतर जिल्हा मार्ग- | ०/०० ते ३/०० 
4o 3.00 कि.मी. 
इतर जिल्हा मार्ग- ०/०० ते ५/०० 
319 ५.०० कि.मी. 
एकूण २५.५०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील बुलडाणा जिल्ह्यातील राज्यमार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २५.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२२७०.७५०-- २५.५००) म्हणजेच 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.६६/नियोजन-२ 


२२९६.२५० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २३.०० कि.मी. ने घट होवून 
एकूण लांबी ( १३८४.३९०- 23.00) म्हणजेच १३६१.३९० कि.मी. इतकी होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २.५०० कि.मी. घट होवून एकूण लांबी (२८४९.१६०- २.५००) म्हणजेच २८४६.६६० 
कि.मी. इतकी होईल. 
हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१००४१६३४०९७८१८ असा आहे. हा sea 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, अमरावती. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, अमरावती. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अकोला. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, खामगांव. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

१०) निवडनस्ती. 


(२ ७८. 


८“? 


पृष्ठ २ पैकी २ 


